ठाणे शहर हद्दीतील ठाणेनगर पो.स्टे. मध्ये 
गु.र.नं. | २०१/२०१६ या गुन्ह्याच्या 
संदर्भातील मा. विशेष न्यायालय, ठाणे 
येथील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्री.शिशिर हिरे 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.९९/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०१७ 
संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१७/यु.ओ.आर.१९/ 
डी-१४, दिनांक १७ मे, २०१७ 


शासन निर्णय : - 

ठाणे शहर हद्दीतील ठाणेनगर पो.स्टे. मध्ये गु.र.नं. । २०१/२०१६ या गुन्ह्याच्या 
संदर्भातील मा. विशेष न्यायालय, ठाणे येथे, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने 
कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.शिशिर हिरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील 
संदर्भाधीन दिनांक १७ मे, २०१७ च्या अधीसूचनेद्वारे विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.शिशिर हिरे यांना 
खालीलप्रमाणे व्यावसायीक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

अ) प्रतीदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. १०,०००/- (रूपये दहा हजार फक्त) 

ब) प्रत्यक्षात केलेला प्रवास व निवास खर्च. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी 
अँड.श्री.शिशिर हिरे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी व अन्य कोणतेही फी वा भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
ळेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.९९/पोळ-१० 


४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७४/१७/व्यय-७, दिनांक 
१६.०६.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥१॥/५9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०९०८१२५३३४८९२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र क ‘a Digitally signed by Hussein Alimiya Mukadam 
IN: c=IN, o=Government Of Mahi 
Hussein Alimiya = 
2.5.4.2 
£934679289bc26def, 
serialNumber=d1391c61487 1 bb6e825b5f9341 bd3ae559abf68b 
1 a a Mm 1b3e47c8c1d8d13329cdb465, cn=Hussein Alimiya Mukadam 


Date: 2017.09.08 12:43:12 +05'30' 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
81cd542d 1 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd8b40c5378 


(हुसेन अमुकादम) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस आयुक्त, ठाणे. 
२. महाळेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. अँड. श्री. शिशिर हिरे (पोळीस आयुक्त, ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत) 
६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


